अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा-ठाणे मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय व उप विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२२ 

वाचा :- 
4 
2 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०२२/प्र. क्र. २५/ खारभूमी, दि. 03/03/2022 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.६/आ(पुनर्रचना), दिनांक ०४.०३.२०२२ 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.५८/आ(पुनर्रचना), दिनांक ०३.०८.२०२२ 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, HHT Heal, मुंबई या कार्यालयाचे क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ -4(9)/3334, दिनांक २३/०८/२०२२ रोजीचे पत्र 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ 


Se TIS . (टकके 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे व मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४३७ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २१ अज्ञा एकूण ४५८ पदांना संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०३/०३/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. 

संदर्भ HQ येथील शासन निर्णय क्र.आढावा २०२२/प्र.क्र.०६/आ.(पुनर्रचना), दिनांक 
०४/०३/२०२२ अन्वये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे अंतर्गत मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा, ठाणे अंतर्गत रायगड पाटबंधारे विभाग, H.2 कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग, H.3 कोलाड हा उपविभाग बाळगंगा धरणाच्या (भू- 
संपादन, पुनर्वसन व इतर कामे वगळून) कामांसह अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
अंतर्गतच्या कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड या विभागांतर्गत संलग्न करण्यास 
शासनाने मान्यते दिळेळी असल्याने सदर उपविभाग त्यांच्या मंजूर पदांसह अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळास वर्ग करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने सदर उपविभागीय कार्यालयातील १५ पदे 
कमी झालेली आहेत. 

तसेच, संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दिनांक ०३.०८.२०२२ अन्वये कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, ठाणे अंतर्गत मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण wear, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई या विभागास उपलब्ध असलेल्या उप विभागीय अभियंता संवर्गातील 
एकूण ५ पदांपैकी (१ पद फिरवाफिरवीने अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


कळवा-ठाणे अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
सुर्यानगर या विभागास उपलब्ध करुन दिले आहे. तद्नुषंगाने, या मंडळांतर्गत उपकार्यकारी अभियंता हे 
एक पद वाढलेले आहे. त्यानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची संख्या ४२३ झालेली आहे. 
आता त्याच कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२३ पदे व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १४ पदे AWM एकूण ४३७ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक २३/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त झाला आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे व मंडळांतर्गत असलेल्या 

विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२३ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १४ अशा एकूण ४३७ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" व "ब" येथे दर्शविल्याप्रमाणे 
खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 

सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्जे, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०३) कोकण 
पाटबंधारे विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय-१८९) " या 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१८.०८.२०२२ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२२१७१७४८७७२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
सहपत्र :- परिशिष्ट - अ, ब Date: 2022.09.22 17:21:02 4-05'30' 
(रेखा भवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग 

५. अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

९. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे. 

१०.कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकण भवन, नवी मुंबई 

११.कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, HTS, ता. पेण, जि. रायगड 

१२.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, शहापूर, ता. शहापूर, जि. ठाणे 

१३.कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, सुर्यानगर, ता. डहाणू, 
जि. पालघर 

१४.कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


परिशिष्ट - "अ 
शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२२/प्र.क्र. १३१/खारभूमी, दि. २२ सप्टेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


अ.क्र 


मंडळ/विभाग/उपविभाग 


नियत अस्थायी पदांचा तपशिल 


पदसंख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


x 


१ 


उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा (ठाणे) 


१ अधीक्षक अभियंता 


२) सहाय्यक अधीक्षक अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


४ अधीक्षक 


६) वरिष्ठ लिपिक 


७ कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


) 
) 
) 
) 
५) प्रथम लिपिक 
) 
) 
) 


८) उच्चश्रेणी लघुलेखक 


९) सगणक 


१०) मुख्य आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


१२) वाहनचालक 


१४ शिपाई 


) 
) 
93) नाईक 
) 
) 


१५) चौकीदार 


O}; (० -0 | OO}; -०0 । OO] OO}; -0 GS] CK] oO} oO] AW] -0) © 


एकूण 


A) 
~ 


संकल्पचित्र उपविभाग, ठाणे 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता /शाखा 
अभियंता 


oc} -5 


एकुण 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, 
कामार्ली 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


) 
) 
3) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 
) 
) प्रथम लिपिक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


वरिष्ठ लिपिक 


Cc 
ae 


कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


९) भांडारपाल 


qo) सहाय्यक भांडारपाल 


११) संगणक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


नाईक 


-० | O|] -O/} -O} Oo} - | O| G@ 


शिपाई 


१६) वाहन चालक 


१७ चौकीदार 


एकूण 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.४, कामार्ली 


१) उप अभियंता 


-0 | A] -0 | Of] AW] Of] CK] CK] -5 


एकुण 


-O 
“ 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र. 4, कामार्ली 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


~ 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 

) 

) 

) 
५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
) 

) 

) 

) 


९) चौकीदार 


-0 | A] OO} OO] “७ oO] CO] K] -5 


एकुण 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
उंबर्ड-पेण 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


४) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
) 
) 


५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


) 

) 
८) शिपाई 
९) चौकीदार 


एकुण 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
महाड 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


६) वाहन चालक 


६) शिपाई 


) 
) 
) 
४ कनिष्ठ लिपिक/टंकळेखक 
) 
) 


(9) चौकीदार 


एकुण 


रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, 
कोंकणभवन 


१कार्यकारी अभियंता 


2) उप कार्यकारी अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


५) प्रथम लिपिक 


६) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
) 
४ विभागीय लेखापाल 
) 
) 
७ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


८) निम्नश्रेणी लघुलेखक 


९) भांडारपाल 


१०) सहा. भांडारपाल 


११) संगणक 


१३२) आरेखक 


१३) सहाय्यक आरेखक 


१५) शिपाई 


१६) वाहन चालक 


) 
) 
) 
१४) नाईक 
) 
) 
) 


१७ चौकीदार 


एकूण 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.१, कर्जत 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


~ 


५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


६) अनुरेखक 


) 
) 
४) वरिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 


9) वाहन चालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


८) शिपाई 


A 


९) चौकीदार 


Ee) 


एकुण 


pe) 
ios 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र. २, कर्जत(बांधकाम) 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 

) 

) 

) 
५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
) 

) 

) 

) 


९) चौकीदार 


-0 | A] OO} -0० | ew] -0 | 9७८ 9७८ | -5 


एकुण 


pe) 
ios 


| 


जलसंपत्ती सर्वक्षण व अन्वेषण 
उपविभाग, कोलाड (बांधकाम) 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


3) वरिष्ठ लिपीक 


8) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


६) वाहन चालक 


७) शिपाई 


) 
) 
) 
) 
५) अनुरेखक 
) 
) 
) 


८) चौकीदार 


-9 | AV] -0 | - | A] -0 | |] -0 


एकुण 


me) 
mM 


१२ 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
शहापूर 


१कार्यकारी अभियंता 


२ उप कार्यकारी अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


४) विभागीय लेखापाल 


६) वरिष्ठ लिपिक 


७ कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक 


८) निम्नश्रेणी लघुलेखक 


) 
) 
) 
) 
५) प्रथम लिपिक 
) 
) 
) 
) 


8) भाडारपाल 


90) सहा. भाडारपाल 


११) संगणक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


नाईक 


शिपाई 


वाहन चालक 


लले AV} 2 लॅ त्त्य. >>) OO} .>0 |. AD] ७ -—O 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


१७ चौकीदार 


—O 


एकूण 


A 
-0 


१३ 


पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग क्र. १, वारिद 


बांधकाम 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झायखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


~ 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 

) 

) 
५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
) 

) 

) 

) 


९) चौकीदार 


-0 | A] -0 | OO] ०७ oO] KC] K] -5 


एकुण 


ae) 
“ 


48 


पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग क्र. २, वाशिद 


बांधकाम 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 
) 
) 
५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
) 
) 
) 
) 


९) चौकीदार 


-0 | *)  -0 | -0|। ww] oO] CK] CK] -5 


एकुण 


-0 
(oN 


१५ 


पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग क्र. 3, पडघा 


बांधकाम 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


~ 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 

) 

) 
५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
) 

) 

) 

) 


९) चौकीदार 


0} A] -0 | -0| “७ oO] CK] CK] -5 


एकुण 


१६ 


पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग, कळवा 


बांधकाम 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


) 
) 
) 
४) वरिष्ठ लिपिक 
) 
) 


६) अनुरेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


९) चौकीदार 


—O 


एकुण 


Ee) 
ios 


| 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, सुर्यानगर 


) सहा. भांडारपाल 


संगणक 


१२) आरेखक 


१३) सहाय्यक आरेखक 


१४ अनुरेखक 


१६) दप्तरी 


१७) नाईक 


१८) शिपाई 


) 
) 
) 
) 
१५) भांडार लिपीक 
) 
) 
) 
) 


98) वाहन चालक 


२०) चौकीदार 


नभ कीक कळी ळी A] OO} -O|] णि Of] CW] M&M] 0} त्त CK] व्य. त्ये 


एकूण 


9८ 
A 


१८ 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, मनोर 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


६) अनुरेखक 


७) वाहन चालक 


८) शिपाई 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


९) चौकीदार 


-9० | A} -0 | -० | AV] -0 | CK] CK} -8 


एकुण 


१९ 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, वाडा 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/ऱशाखा अभियंता 


४) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
) 
) 


५) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 


AV 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


६) अनुरेखक शिक्षका 
७ वाहन चालक ae 
८) शिपाई ठं 
९) चौकोदार Pa 
एकुण १८ 
२० | पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम | १) उप अभियंता a 
उपविभाग, जव्हार २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता ४ 
३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४) वरिष्ठ लिपिक i aa 
4) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 3 
६) अनुरेखक 1 on 
७ वाहन चालक 1 ee 
८) शिपाई २ 
९) चौकोदार 1 ee 
एकूण १८ 
एकूण पदे ४२३ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.22 17:21:42 +05'30' 


(रेखा Fa) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.१३१/खारभूमी 


परिशिष्ट - "ब" 
(शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२२/प्र.क्र. १३१/खारभूमी, दि. २२ सप्टेंबर, २०२२ चे सहपत्र) 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
मंडळ:- उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा (ठाणे) 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पद पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
संख्या दिनांक 
(१) (२) (२) (४) (५) (६) 
दौ उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ - निरंक 
कळवा (ठाणे) 
२) | संकल्पचित्र उपविभाग ठाणे - निरंक 
३) य मी अभिलेखापाल षि श्री. भा. गो. ढेणे ३१.०५.२०२६ 
शाखा लिपिक | वै. श्री. ज. बा. करकरे ३१.०५.२०२६ 
मदतनीस | a | श्री. आर. जी. राणे ३१.०५.२०२६ 
चौकीदार ४ ।१ श्री.कु.पां. ठाकुर ३१.०३.२०२३ 
२) श्री. कृ. के. गोरीवले ३१.०५.२०२५ 
३) श्री. मा. ठ. खांडेकर ३१.०१.२०२४ 
४ श्री. fa. वा. जवके ३१.०५.२०२३ 
मजूर ५ ।१श्री.अ.स. म्हस्के ३१.०५.२०२३ 
२) श्री. श्री. गु. धावडे ३१.०५.२०२७ 
३) श्री. नि. रा. पाटील ३१.०५.२०२६ 
४) श्री. प्र. र. थोरवे ३१.०५.२०२६ 
५) श्री. जा. अ. सावंत ३१.०८.२०२४ 
8) ea मजूर a १) श्री. एस. बी. FRIST ३०.१२.२०२८ 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम मजूर १) श्री. चक्रबहादूर WARTT 
= विभाग, शहापूर NES ce ओड तच 
एकूण | १४ | 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.22 17:21:56 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


